रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ, 
मुंबई कार्यालयातील निम्नश्रेणी लघुलेखक, 
दप्तरी व शिपाई या संवर्गातील पदे 
बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीबी-२०२४/प्र.क्र.४५/सां.का.१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० जुले, २०२४ 
वाचा : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/१३/आ.पु.क., दि.२७.०४.२०२२ 
२.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृबं-२०२१/प्र.क्र.१९४/आस्थापना, 
दि.२९.०५.२०२३ 
३.उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.९३/कामगार-८, 
दि.३१.१०.२०२३. 
४.सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ यांचे पत्र क्र.रंप्रपम/बाह्ययंत्रणा/२०८८/२०२४, 
दि.१९.०४.२०२४ 
प्रस्तावना - उपर्निदिष्ट क्र. येथील शासन निर्णयान्वये, रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर 
शासन निर्णयात निम्नश्रेणी लघुळेखक-०१, दप्तरी-०१ व शिपाई-०१ या संवर्गातील पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे 
उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
त्यानुषंगाने, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडून विहीत प्रक्रियेद्वारे सदर पदे 
बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पात्र ठरलेल्या संस्थेस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील पदे 
मे.अँक्युरेक्स सर्व्हिसेस प्रा.लि., औरंगाबाद (M/s Accurex Services Pvt.Ltd,. Aurangabad) या 
संस्थेकडून बाह्यस्रोत पध्दतीने माहे जुले,२०२४ पासून ११ महिन्यांकरिता उपलब्ध करुन घेण्यास व 
त्यावरील खर्च रुपये ९,७५,५६८/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष पंच्याहत्तर हजार पाचशे अडुसष्ट मात्र) 
इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवेसाठीचे बाह्ययंत्रणेद्दारे भरले असता येणारा खर्च 
क्र. काल्पनिक पद व पदसंख्या (रुपये) 
मासिक वार्षिक 
as निम्नश्रेणी लघुलेखक (9 पद) ४८,८४५.०० | ५,३७,२९५.०० 
२ | दप्तरी (१ पद) २०,८९०.०० ।२,२९,७९०.०० 
३ | शिपाई (१ पद) १८,९५३.०० | २,०८,४८३.०० 
एकूण | ८८,६८८.०० ९,७५,५६८.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीबी-२०२४/प्र.क्र.४५/सां.का.१ 


०२. सदरील खर्च त्या त्या आर्थिक वर्षातील मुख्य लेखाशिर्ष “मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ 
कळा व संस्कृती, (०२) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे कार्यालय (०२) (०१) 
राज्य रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई (२२०५ १३८३) १०-कंत्राटी सेवा” या लेखाज्रीर्षाखाली 
मंजूर केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


०३. याकरीता सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदरचा निधी वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध बाह्यस्रोत यंत्रणेस निधी 
वितरणाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी सचिव, रंगभूमी प्रयोग 
परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांची राहील. 

०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥0व850॥9.9०५.॥) या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७१०१८२५३१३३२३ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIROODHA SURYAKANT : 
DESHPANDE 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


Ee) 


सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-१५), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (सां.का.१) 


AY AD 


Cc 
ae 


x 9८ 
२> <:-- २<-- > :> ८:> ८ 


S 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


